RNI No.MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ४ , अंक ४६ ]] 


शुक्रवार, ऑगस्ट ३, २०१८ / श्रावण १२, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वसई -विरार शहर महानगरपालिका 
मुख्य कार्यालय , विरार , तालुका वसई , जिल्हा ठाणे , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक वविशम /निवडणूक / प्र.क्र . / ५२३ / २०१८ 


ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१८ / प्र.क्र . ३१/ का -०५ , दिनांक २५ जून २०१८ अन्वये, 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र . ९ ७ च्या पोट निवडणूक , २०१८ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता. त्या कार्यक्रमानुसार 
निवडणुकीचा निकाल दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, वसई-विरार 
शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ ७ च्या पोट निवडणूक २०१८ चा निकाल , मा . राज्य निवडणूक आयोग , यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / 
मनपा -२०१८ / प्र.क्र . ३१ / का -०५, दिनांक २७ जुलै २०१८ अन्वये च्या परवानगीने दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी जाहीर करण्यात आला. 

त्याअर्थी, मी , सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, याद्वारे वसई-विरार शहर महानगरपालिका , प्रभाग 
क्रमांक ९ ७ च्या पोट निवडणूक - २०१८ मध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे. 


अ.क्र . 


प्रभाग 


जागेचा 


निवडून आलेल्या सदस्याचा पत्ता 


क्र . 


प्रकार 
( ३ ) 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नाव 

( ४ ) 


निवडून आलेल्या शेरा 
सदस्याचा पक्ष 

( ६ ) 


( २ ) 


१ 


९ ७ 


सर्वसाधारण 


पाटील वर्षा संदीप 


बहुजन विकास 


शेरा 


अमी पार्क को . ऑ . हौ . सोसायटी ., 
A- ३०३/३०४ , साई नगर , 

पिन ४०१ २०२ 


आघाडी 


वसई, 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ . 


सतीश लोखंडे, 
निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


भाग दोन -५ ९ -१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


